भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील खनिज प्रशासनाच्या 
कामाकरीता निरनिराळया जिल्हयांसाठी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात आलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०१९ पासून दिनांक ३०.०९.२०१९ 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमएनए-०३१९/प्र.क्र.१३/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ मार्च २०१९. 


वाचा :- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क. 
दि. २१/०२/२०१९ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- एमएनए-१०१६/ प्र.क्र.८२/ 
उद्योग-९, दिनांक ०१/१०/२०१८. 
३) भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे पत्र क्र.आस्थापना-४६/२०१९/३७८, 
दि.१३/०२/२०१९. 


शासन निर्णय :- 


भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ४६ अस्थायी पदांना 


दिनांक २८.०२.२०१९ (म.पू.) पर्यंत वरील अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. 


२. भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन सुधारित 


आकृतीबंध दिनांक ०७.०४.२००७ च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित करण्यात आळा आहे. तसेच 


नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी वरिष्ठ लिपीकाचे १ पद नव्याने निर्माण करण्यात आले आहे. 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” “ब” “क” व “ड” मधील एकूण ४६ अस्थायी पदांना 


दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दिनांक ३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी 
देत आहे. 


En वरील ४६ अस्थायी पदांवर नेमलेल्या व्यक्‍ती महागाई भत्ता व इतर भत्ते नियमानुसार 


मिळण्यास पात्र राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०३१९/प्र.क्र.१३/उद्योग-९ 


४. याबाबतीत होणारा खर्च हा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” “ब” “क” व “ड” मधील 


स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेल्या ४६ पदांवरील खर्च त्या-त्या पदांसमोर (१५--२२--३-६) स्तंभ 


क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेल्या अर्थसंकल्प शीर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा व सन २०१९-२०२० या 


आर्थिक वर्षासाठी त्या-त्या अर्थसंकल्प शीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


प्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक :- पदनि २०१६/ प्र.क्र.१६/ 


आ.पु.क., दिनांक २१/०२/२०१९अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍क्‍तिच्या 


अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 


क्र.२०१९०३१८१७०२३२७११० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Shank Ingle 


' D harashtra, ou=Industry 
Sanjay 1. ie a 
Shankarrao Ingle क्क 

2019.03.19 12:01:40 +05'30' 
(संजय इंगळे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत :- 

१. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर (३० प्रती) 

२. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, 
मुंबई -३२ 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर / ठाणे/ रायगड/ पुणे/ कोल्हापूर/ नागपूर/ 
पालघर/औरंगाबाद. 

५. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. वित्त विभाग (व्यय-१६/ अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा - १.) 

७. निवडनस्ती (उद्योग-९) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०३१९/प्र.क्र.१३/उद्योग-९ 


महाराष्ट्र राज्यातील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संचालन व 
प्रशासन कामाकरिता मंजूर केलेली अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र अ 
अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची अर्थसंकल्प शीर्ष 
संख्या 
शि २ ३ ae aaa 
| 9 | उपसंचालक ।__१_____| मागणी क्र. के-७,मुख्य 
२  । वरिष्ठ भूवेज्ञानिक २ लेखाशीर्ष २८५३-अलोह 
३ | भूवैज्ञानिक | 9 | खनिकर्म व धातुविषयक 
४ ।कनिष्ठभूवैज्ञानिक | 4 sam 
५ | सहाय्यक प्रशासन a उपलेखाशीर्ष 
अधिकारी (०२) खाणींचे विनियमन व 
नि भैगोलिक माहिती शं विकास (००१) संचालन व 
प्रणाली वरिष्ठ प्रशासन (००) (०१) भूविज्ञान 
सहाय्यक आणि खनिकर्म संचालनालय 
७ निरिक्षक a aa (२८५३ 0098) 
८ वरीष्ठ लिपिक २ 
९ कनिष्ठ लिपिक २ 
१० | अनुरेखक* a a 
शि कि १ नाईक ._ re 
१२ | Brats a a 
एकूण १५ 


टिप - * पदांचे आढाव्यानंतर नवीन निर्माण केलेले पद. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०३१९/प्र.क्र.१३/उद्योग-९ 


महाराष्ट्र राज्यातील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सर्वेक्षण व पूर्वेक्षणाचे 
कामाकरिता मंजूर केलेली अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र ब 
अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची अर्थसंकल्प शीर्ष 
संख्या 
ka 2 3 Se se 
i; | वरिष्ठ उपसंचाळक* २ मागणी क्र. के-७,मुख्य 
२. | मुख्य आवेधन * 7 लेखाशीर्ष २८५३-अलोह 
अभियंता खनिकर्म व धातुविषयक 
३. = | वरिष्ठ रसायन aa उद्योग उपलेखाशीर्ष (१०२) 
TAS खनिज समन्वेषण (००) 
४. सर्वे एंड मॅप 2 (09) राज्यातील महत्वाच्या 
अधिकारी* आर्थिक खनिजांचे सर्वेक्षण 
५. | भूवैज्ञानिक १ | वपूर्वैक्षण (२८५३ ००३४) 
६. लेखा अधिकारी (ih cen 
9. अधिक्षक i. Se 
: कर्मशाळा अधिक्षक* Pd 
९. भौगोलिक माहिती २ 
प्रणाली वरिष्ठ 
सहाय्यक* 
१0. | वरिष्ठ लिपिक 3 
zs १. । कनिष्ठ लिपिक ३ 
१२. ।अनुरेखका a | 
१३. । वरिष्ठ प्रयोगशाळा शिश 
सहाय्यक 
१४. = | चालक-नि-यांत्रिक ae 
१५. । शिपाई a ae 
एकूण २२ 


टिप-* सुधारित आकृतीबंध निश्चितीमध्ये नवीन निर्माण केलेली पदे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०३१९/प्र.क्र.१३/उद्योग-९ 


महाराष्ट्र राज्यातील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण 
विस्ताराचे कामाकरिता मंजूर केलेली अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र क 
अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची अर्थसंकल्प शीर्ष 
संख्या 
Lae | २ ३ | ne eee 
7 वरिष्ठ लिपीक 3 मागणी क्र. के-७,मुख्य लेखाशीर्ष २८५३- 
अलोह खनिकर्म व धातुविषयक उद्योग 
उपलेखाशीर्ष 


(१०२) खनिज समन्वेषण (००) (०२) 
राज्यातील महत्वाच्या आर्थिक खनिजांचे 
सर्वेक्षण आणि पूर्वेक्षणाच्या कामांच्या 
विस्ताराकरिता योजना (२८५३ ००५२) 


एकूण ३ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०३१९/प्र.क्र.१३/उद्योग-९ 


महाराष्ट्र राज्यातील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सर्वेक्षण व 
पूर्वेक्षण विस्ताराचे कामाकरिता मंजूर केलेली अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र ड 
अ. | पदाचे नांव पदांची संख्या अर्थसंकल्प शीर्ष 
क्र. 
१ | २ ३ याञा 
१ अधिकार शुल्क ४ मागणी क्र. के-७,मुख्य लेखाशीर्ष २८५३-अलोह खनिकर्म व 
निरिक्षक (चंद्रपूर/ठाणे धातुविषयक उद्योग 
रायगड/पुणे) 
2 | वरिष्ठ लिपिक १ उपलेखाशीर्ष (०२) खाणींचे विनियमन व विकास (009) संचालन व 
(कोल्हापूर) पूर) प्रशासन (00) (09) भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय (२८५३ 
००१६) 
३ | कनिष्ठ लिपीक १ 
(चंद्रपूर) 
एकूण ६ 


(एकूण अस्थायी पदे:-४६ (१५--२२--३५६) अ, ब, क, ड विवरणपत्रे) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


